अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) व 
प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांना 
दालन वाटप करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.9७७/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ ऑगस्ट, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांना प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे ५ वा मजला, 


विस्तार इमारत, दालन क्रमांक ५१४ आणि ५१६ वाटप करण्यात येत आहे. 


तसेच प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांना अ.मु.स. (सहकार व पणन) यांचे तिसरा मजला, 


विस्तार इमारत, दालन क्रमांक ३११ वाटप करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१११६४९३२७००७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGURE 
DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2023.08.11 16:51:30 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


qed सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

२)विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

३)मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६)सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

gud मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८)सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०)गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११)सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२)सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३)माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४)कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान पात्रावाला 
रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.9७/२०२३/२२ 


१५)उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१६)शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
IO) अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८)उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९)दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
२०)मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१)अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२)निवड नस्ती. 


